वाचा: 


१ 


— 


— 


— 


& 


र्ट 


on 
na 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील रस्त्याची 
quad! करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२९८/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १३ मार्च, २०२३ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक २६ 
सप्टेबर, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४६९/बांधकाम-४, दिनांक 
२० ऑक्टोबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/३५७/२०२३, दिनांक २४ जानेवारी, २०२३. 


शासन निर्णय: 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 


अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोनत्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासननिर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.२९८/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी । कामाची । कामाची ५ वर्षे 
क्र. क्रमांक (कि.मी.) | अंदाजीत नियमित 
रक्‍कम देखभाल व 
(रू.लक्ष) दुरुस्ती 
अंदाजीत रक्‍कम 
(रू.लक्ष) 
षि जालना ते निधोना रस्ता deuce | lance ek 
. CY 9 
जालना | ADB LN (MRL-0b, इजिमा-१६३) 
जालना : 
(Il) -09 प्ररामा-१२ ते नंदापुर रस्ता 
2 3.000 222.93 १८.२८ 
(MRL-08, ग्रामा-०८) 

; दाभाडी ते नांदखेडा रस्ता हातत हा गा 
बदनापुर ADB-JLN (13-११ , इजिमा-१६४) : Mees न 
बदनापुर = agate 

री (Il) -०२ -२२५ ते वाकुळणी रस्ता ग | eee व 

(13-०८, इजिमा-१६३) र न हीर 
रामा-२१५ ते HTS! -बेलोरा - 

4 डावरगाव ते (रामा-२२३) पर्यंत | ९.९० | ७४१.५२ ५१.९१ 

ADB-JLN | रस्ता (MRL-96, इजिमा-१५ 
भोकरदन ie ( a, § ) 
: - रामा -223 ते लिंगेवाडी रस्ता em, | aa = 
(LR-28, इजिमा-१७५) श्र न 
७ । भोकरदन ७.७ ३.७५० । २७९.७३ १९.१८ 
(LR-&9, इजिमा-२७) “ 
ADB-JLN । टेभुर्णी ते डोलखेडा रस्ता 
८ ५.००० 883.82 ३१.०७ 
ae (Il) -०४ (11-१६, इजिमा-१८, 82 
जाफ्राबाद ी 
ह खासगांव ते खापरखेडा रस्ता या गावला es 
(LR-28, इजिमा-१३,ग्रामा-०८) | । 
रामा -२२४ (शिरढोण) माहेर 
अंबड | AOBYLN pees 
a अंबड (Il) -०५ भायगांव रस्ता २१.४८० । १५९०.७२ १११.३५ 
: (TR-93, इजिमा-१४६, २८) 
तिर्थपुरी ते दहीगव्हाण रस्ता 
षि ४.००० ३०४.५८ २५.१५ 
घनसांवगी | 2280५ (LR-38, ग्रामा-२८) 
घनसांवगी as Saas 
= (Il) -०६ पानेवाडी ते अंतरवाली दाई त ता गी 
रस्ता (LR-02, ग्रामा-२२) न त र 
राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ (सी) ते 
सोयंजना हातडी ते येनोरा 
१३ परतुर ADB-JLN रस्ता (MRL-0&, 99.300 | ८४३.७२ ६९.६९ 
(Il) -०७ इजिमा-१६७) 


पृष्ठपपैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.२९८/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्ष 
क्र. क्रमांक (कि.मी.) | अंदाजीत नियमित 
रक्‍कम देखभाल व 
(रू.लक्ष) दुरुस्ती 
अंदाजीत रक्कम 
(रू.लक्ष) 
प्ररामा-०२ ते पाकणी ते 
१४ पाकणी तांडा रस्ता ३.००० | २३९.९५ १९.८१ 
मंठा ADB-JLN | (MRL-04, इजिमा-६२,१७७) 
-O 
a ae प्ररामा -०२ ते वाई रस्ता aes: त या 
(LR-38, इजिमा-१६५ न न न 
एकुण१५कामे ११०.६६० | ८३८६.८३ ६२३.१७ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच झासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Bes देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 

i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुन:श्च काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

॥ सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकतप्र माणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत,याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.२९८/बांधकाम-४ 


ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या weer हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाळी जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा 
अशाप्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

४) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठी मधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फळकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

४७ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दर पृथ:करण / 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या 
संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तर दायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातर जमा करावी. 

५) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


9) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये 
त्यानुसार तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही 
संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च अ) बाहय हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, 
मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय 
सहाय्यित प्रकल्प (०२) (०१) अशियायी विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा 
प्रकल्प (बाह्यहिस्सा ७०%) (कार्यक्रम) ५३ मोटी कामे सी .आर.सी. ५२०५४ ५२९८ व ब) राज्य 
हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-०७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (02) बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) (02) अशियायी 
विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (राज्य हिस्सा ३०%) (कार्यक्रम ) 
५३ मोठी बांधकामे, सी आर सी- ५०५४ ५३०४” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठपपैकी४ 


शासननिर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.२९८/बांधकाम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/१/५/.॥/890॥89.90०५.या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१७०१४८६८२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.14 11:00:03 +05'30' 
(प्र. वि.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
२) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, जालना. 
५ खाजगीसचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
६) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, औरंगाबाद विभाग, 


औरंगाबाद. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा जालना. 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, जालना. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 
१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध -४ ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठपैकी५ 


